महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्रमांक - आयपीएस-१७०८ / प्र.क्र. २५५ / पोल १, 
दिनांक : १६ जूलै, २००८. 


संदर्भ : पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक डीजीपी/पीए/सीबी/२००८/५०. 
दिनांक २६ जून, २००८. 


शासन आदेश :- राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था व्यवस्थित राखण्याच्या दृष्टीने orate 
- निकड विचारात घेता तसेच महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय 
कर्तव्ये पार पाडताना होणार्‍या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील तरतूदींच्या अनुषंगान, 
सक्षम प्राधिकारी यांच्या पुर्व मान्यतेने, भारतीय पोलीस सेवेतील अधिकाऱ्यांच्या खालील विवरणपत्रात 


नमूद केल्यानुसार बदल्या / नियुक्‍ती करण्यात येत आहेत :- 


[ अ.क्र. अधिकाऱ्याचे नाव सध्याचे पद व ठिकाण नविन नियुक्तीचे ठिक !ण | 

-श्री:एसऱएम-सय्यच:-भापोसे -|-विशेष-पोलीस-महानिरीक्षक;--विशेष-पोलीस-महानिसेक्षक- . .- -- 

(नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत) महिला अत्याचार प्रतिबंधः | Ten 

महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. (रिक्‍त पदावर) ' 
(तात्पुरते श्रेणीवाढ पद, वि>'ष पोलीस | 

महानिरीक्षक या मुळ दजा 1 दिनाक : 

| ०१.०७.२००८ पासून श्रेणीअःनत ) 

र | डॉ.दलबीर भारती, भापोसे । विशेष पोलीस महानिरीक्षक, विशेष पोलीस महानिरीक्ष उ. 

(नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत) अमरावती परिक्षेत्र, अमरावर्त 

(रिक्‍त पदावर) । 


2. विशेष पोलीस महानिरीक्षक दर्जाच्या पदावरील करण्यात येत असलेल्या पदोन्नतीनं 
नियुक्त्या, या मा.सर्वोच्च न्यायालयाने Civil Appeal No.1776 of 2008 (Arising out of 
SLP (C) No. 12364/2006) with Civil Appeal No.1777 of 2008 (Arising out 
of SLP (C) No. 1178/2007) प्रकरणी दिनांक ०५.०३.२००८ रोजी दिलेल्या निर्णयानुसार, 


D snew pol ATRANSFERPOSTINGY etlerSpl 1G GT 


coer राज्याच्या भारतीय पोलीस सेवा संवर्गामधील अधिकाऱ्यांच्या सेवाजेष्ठतेबाबत करण्यात येत 
असलेल्या पुनर्विलोकनाच्या अधिन असतील. 


प्रस्तुत प्रकरणी महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, यांनी कृपया 


= 


तात्काळ कार्यवाही करावी आणि याबाबतचा अनुपालन अहवाल, संबंधितांनी कार्यभार स्वीकारल्याचा 


- 
bas री peor 
a 


( सु. ज. महाजन ) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन, गृह विभाग. 


दिनांक नमूद करुन, शासनास सत्वर पाठविण्यात यावा. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


प्रति. 


महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


५) मा.मुख्यमंज्री यांचे प्रधान Pere 

२) मा. उपमुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव 

2) मा. राज्यमंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव. 

a) मुख्य सचिच यांचे सहसचिव. 

:) अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक 

4) प्रधान सचिव (विशेष) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक. 

७) प्रधान सचिव (अ. व सु.), यांचे स्वीय सहाय्यक. 

८) लेखा अधिकारी, भापोसे कक्ष, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
६) निवडनस्ती (पोल-१) 


Borgn act NY RANSED EOS TGA cere 


ते माहितीसाठी SUC a ec oY te प And 


